RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 /2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४५]] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९ -१५ , २०१७/ कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


- 


२३५ 


मंगळवार , सप्टेंबर २९ , २०१५ / आश्विन ७, शके १ ९ ३७ 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
३ रा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०११. 

क्रमांक आरईएल. २०१४ / प्र.क्र .८४ / ऊर्जा- १. -ज्याअर्थी, विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ च्या ३६ ) खालील परवानेधारक , मे. रिलायन्स 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांच्या डहाणू औष्णिक वीज केंद्र यांचेकडून होणारा वीज पुरवठा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०११ च्या 
अधिनियम ( महा. २०११ चा १२ ) ( यानंतर ज्यास “ सदर अधिनियम " असे संबोधण्यात आले आहे ) कलम २ च्या खंड ( ए ) च्या उप खंड ( २ ) 
च्या अर्थानुसार अत्यावश्यक सेवा आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम (१ ) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ) च्या उप खंड ( दोन ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित केलेल्या शासन आदेश उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आरईएल.२०१४/ प्र.क्र . ८४ / 
ऊर्जा-१, दिनांक १० डिसेंबर २०१४ द्वारे महाराष्ट्र शासनाने सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध केला आहे ; 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ९ -१५ , २०१७/ कार्तिक १८-२४, शके १९ ३ ९ 


आणि ज्याअर्थी, सदर परवानेधारकांच्या सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे सार्वजनिक हितास्तव आवश्यक आहे , अशी 
महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे ; 


त्याअर्थी, आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम (१ ) व ( ३ ) यासह कलम ( २) च्या खंड (ए ) च्या उप खंड ( २ ) अन्वये 
दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त परवानेधारकाच्या डहाणू औष्णिक वीज केंद्र या वीज निर्मितीच्या आस्थापनेमध्ये 
संप करण्यास , सदर आदेशाच्या दिनांकापासून प्रतिबंध करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ब. शे. मांडवे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , नोव्हेंबर ९ -१५ , २०१७/ कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
3rd Floor, Main Building , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 28th September 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICESMAINTENANCE ACT, 2011. 

No. REI. 2014 /C.R.-84 /NRG - 1. — Whereas , the supply of electricity by the Dahanu Thermal 
Power Station of M / s . Reliance Infrastructure Limited , a licensee under the Electricity Act, 2003 
( 36 of 2003 ), is an essential service within the meaning of sub -clause ( ii) of clause (a ) of section 2 of 
the Maharashtra Essential Services Act , 2011 (Mah . XII of 2011 ) (hereinafter referred to as " the 
said Act " ) ; 


And whereas , by Government Notification , Industries, Energy and Labour Department 
No. REL.2014 /CR -84 /NRG - 1, dated 10th December 2014 issued in exercise of the powers conferred 
by sub sections ( 1 ) and (3 ) of section 4 read with sub -clause (ii ) of clause ( a ) of section 2 of the said 
Act the Government of Maharashtra prohibited the strike in the said establishment of the said 
essential service ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that, it is expedient in the public 
interest to prohibit strike in the establishment of the said licensee ; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) and ( 3 ) of section 4 read 
with sub clause ( ii) of clause ( a ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra 
hereby prohibits strike in regard to the establishment of supply of electricity in the said licensee 
from the date of this order . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. S. MANDWE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 


२३६ 


बुधवार , सप्टेंबर ३०, २०१५ / आश्विन ८ , शके १९ ३७ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५/ प्र.क्र १२८ ख / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा.९) च्या कलम ४१ च्या 
उप कलम ( ५) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पासून शासन अधिसूचना 
क्र . मुवक. १५११ / प्र.क्र .५७/ कराधान -१, दिनांक ३० एप्रिल २०११ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

सदर अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची- एक मधील, अनुक्रमांक १, २, ४ आणि ५ च्या स्तंभ ( ४) मध्ये, जेथे जेथे “ कमाल किरकोळ 
किंमत ४२५/१२५ ” हे शब्द, चिन्ह आणि अंक आहेत, तेथे तेथे त्या ऐवजी “ कमाल किरकोळ किंमत x ३०/१३० " हे शब्द, चिन्ह आणि 
अंक असे दाखल करण्यात येत आहेत . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 30th September 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 

No. VAT. 1515 / C.R.128B / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) 
of section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra hereby, with effect from 1st October 2015 amends Government Notification , Finance 
Department No. VAT. 1511/C.R.-57 / Taxation - 1, dated the 30th April 2011, as follows, namely : 

In Schedule I, appended to the said notification , at Serial No.1, 2 , 4 and 5 , in column ( 4 ) 
for the letters, sign and figures “ MRP 25/125 ” wherever they occur, the letters, sign and 
figures “ MRP X 30/130 " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


५ 


. 


. 


~ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र.क्र . १२८ क / कराधान-१. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा.९ ) च्या कलम ९ च्या 
उप - कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ‘ ख ’ आणि ‘ घ 
मध्ये, दिनांक १ ऑक्टोबर , २०१५ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मधील, 
१. अनुसूची ख मध्ये, 

( १ ) शीर्षामधील “ १ % किंवा १.१ % ” या अंक, चिन्ह आणि शब्दाऐवजी “ १ % , १.१ % किंवा १.२ % ” हे अंक , चिन्ह आणि शब्द 
दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( २) नोंद १ मध्ये, स्तंभ ( ३) मधील “ १ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १.२ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे; 
( ३) नोंद २ मध्ये, स्तंभ (३ ) मधील “ १ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १.२ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे; 
( ४ ) नोंद ३ आणि नोंद ३ क ऐवजी खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 
“ ३. हिऱ्यांसह मौल्यवान खडे, कमी प्रतीचे मौल्यवान खडे आणि खरे किंवा 

१.२ % "; 
कल्चर केलेले मोती . 
( ५ ) नोंद ४ मध्ये, स्तंभ ( ३) मधील “ १% ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १.२% ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे . 
२. अनुसूची घ मध्ये, 

( १) नोंद १ मध्ये , स्तंभ ( ३ ) मधील, “ ५० % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६० % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे; 
( २) नोंद २ मध्ये , स्तंभ ( ३ ) मधील, “ ५० % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६० % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे; 
( ३ ) नोंद ३ मध्ये, स्तंभ ( ३) मधील, “ ५० % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६० % " हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे; 
( ४ ) नोंद ५ मध्ये, 

( क ) खंड ( क ) च्या , उपखंड ( एक ) आणि उपखंड ( दोन ) च्या स्तंभ ( ३ ) मधील “ २४ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी 
“ २४ % + प्रति लीटर दोन रुपये ” हा अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( ख ) खंड ( ख ) च्या स्तंभ ( ३ ) मधील “ २१ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ २१ % + प्रति लीटर दोन रुपये " हा अंक , 
चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत; 
( ५ ) नोंद १० मध्ये , 

( क ) खंड ( क ) च्या , उपखंड ( एक ) आणि उपखंड ( दोन) च्या स्तंभ ( ३ ) मधील “ २६ % + प्रति लीटर एक रुपया ” या 
अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी “ २६ % + प्रति लीटर तीन रुपये ” हा अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत; 

( ख ) खंड ( ख ) च्या स्तंभ ( ३ ) मधील २५ % + प्रति लीटर एक रुपया या अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी “ २५ % + प्रति 
लीटर तीन रुपये ” हा अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 
( ६ ) नोंद १३ मध्ये, स्तंभ (३ ) मधील “ २० % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ २५ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे; 
( ७) नोंद १४ मध्ये, स्तंभ ( ३) मधील “ २५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी " ३५ % 

या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ३५ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , शके १ ९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 30th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT. 1515 /C.R.128A / Taxation - 1. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
of section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra , hereby with effect from 1st October 2015 , amends the SCHEDULE B and D 
appended to the said Act , as follows namely : 


1 . 


in Schedule B , 


(i) in the heading for the figure, signs and word “ 1 % or 1.1 % ” the figure , sign and word 
" 1 % , 1.1 % or 1.2 % " shall be substituted ; 


(ii ) in entry 1, in column (3 ), for the figure and sign “ 1 % ” the figure and sign “ 1.2 % " shall 
be substituted ; 

(iii) in entry 2 , in column (3 ), for the figure and sign “ 1 % ” the figure and sign “ 1.2 % " shall 
be substituted ; 


( iv ) for entries 3 and 3A , the following entry shall be substituted , namely: 


“ 3 Precious stones including diamonds, semi- precious 1.2 % " ; 

stones and pearls , whether real or cultured . 
(v ) in entry 4 , in column ( 3 ), for the figure and sign “ 1 % ” the figure and sign “ 1.2 % " shall 
be substituted . 


2. In Schedule D ,: 

( i) in entry 1 , in column ( 3 ), for the figure and sign “50 % ” , the figure and sign “60 % " shall 
be substituted ; 

(ii) in entry 2 , in column ( 3 ), for the figure and sign “ 50 % ” , the figure and sign “60 % " shall 
be substituted ; 

(iii) in entry 3, in column (3 ), for the figure and sign “50 % ” , the figure and sign "60 % " 
shall be substituted ; 


( iv ) in entry 5 , 

(a ) in sub -entry (a ), against clauses (i) and clause ( ii ), in column (3 ), for the figure 
and sign “ 24 % ” the figure , signs and words, “ 24 % + Two rupees per litre” shall be 
substituted ; 


(6 ) in sub -entry (b ), in column ( 3), for the figures and sign “ 21 % ” the figure , signs 
and words “ 21 % + Two rupees per litre ” shall be substituted ; 


( v ) in entry 10 , 


(a ) in sub - entry (a ), against clauses (i) and clause ( ii ), in column ( 3), for the figure , 
signs and words “ 26 % + One rupee per litre ” the figure, signs and words “ 26 % + Three 
rupees per litre” shall be substituted; 

(b ) in sub - entry (b ), in column (3 ), for the figure , signs and words, “ 25 % + One rupee 
per litre” , the figure , signs and words “ 25 % + Three rupees per litre” shall be substituted ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , 


शके १ ९ ३ ९ 


" 


(vi ) in entry 13 , in column ( 3 ), for the figure and sign “ 20 % ” the figure and sign “ 25 % ” 
shall be substituted ; 

(vii) in entry 14 , in column ( 3 ), for the figure and sign “ 25 % ” the figure and sign “ 35 % ” 
shall be substituted . 


" 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 


२३७ 


सोमवार , ऑक्टोबर ५, २०१५ / आश्विन १३, शके १ ९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५/ (५६२)/ उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००७ /( ८०९ )/ उ-१४ , दिनांक ६ डिसेंबर २००७ अन्वये महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा, दिनांक ८ डिसेंबर 
२००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये 
औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे तळेगांव व आक्राळे , तालुका दिंडोरी , जि . नाशिक येथील जमिनी 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम (३ ) व कलम २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे (१९ ०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी 
झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे तळेगाव, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१६ 


२.२७ 


२ 


३४ 


१.१६ 


३ 


५२/१ 


१.३८ 


४ 


५४/२ ब 


१.६० 


५ 


५८ / १ ब 


२.४ ९ ३ 


एकूण 


८.९ ०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , 


शके १ ९ ३ ९ 


९ 


मौजे तळेगाव गट नं . २१ . 


चतुःसीमा : 
गट नंबर १६ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


.. 


गाव रस्ता . 


मौजे तळेगाव गट नं . १७ व १ ९ . 


मौजे तळेगाव गट नं . १५ . 


गट नंबर ३४ 

उत्तरेस 


गाव रस्ता . 


मौजे तळेगाव गट नं . ४० . 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ३३ व ४१ . 


.. 


मौजे तळेगाव गट नं . ३५ . 


गट नंबर ५२/१ 


•. 


मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी ). 


गाव रस्ता व गावठाण . 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी ) 


गाव रस्ता . 


गट नंबर ५४/२ ब 


उत्तरेस : 


मौजे तळेगाव गट नं . ४७ . 


दक्षिणेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी) . 


मौजे तळेगाव गट नं . ५४ पैकी क्षेत्र . 


पूर्वेस 
पश्चिमेसः 


मौजे तळेगाव गट नं . ५४ पैकी क्षेत्र . 


गट नंबर ५८ / १ ब 


उत्तरेस 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ५८ पैकी. 
मौजे तळेगाव गट नं . ५८ पैकी. 
मौजे तळेगाव गट नं . ६२ . 
मौजे तळेगाव गट नं . ५५ (मऔविम हद्द ) . 

मौजे आक्राळे, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 


•. 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२० 


३.७३ 


२ 


५१ 


१.२८ 


३ 


५२ 


१.१७ 


४ 


५३ 


१.०४ 


५४ 


४.७१ 


کاک 


५७ 


६.८४ 


एकूण 


१८.७७ 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 


चतुःसीमा 


गट नंबर २०, ५१ , ५२, ५३ व ५४ 


उत्तरेस 


मौजे आक्राळे गट नं . ४३ . 
मौजे आक्राळे गट नं . २२ , १ ९ , १८ , ७ व ६ . 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गाव रस्ता. 


मौजे आक्राळे गट नं . ३८ , ४ ९ , ४३, ४७ व ५० . 


गट नंबर ५७ 


उत्तरेस 


मौजे आक्राळे गट नं . ५६ ( सरकारी ). 


दक्षिणेस 


मौजे आक्राळे गट नं.१ व ३ . 


मौजे आक्राळे गट नं . ५८ . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे आक्राळे गट नं . ५५ व गाव रस्ता . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै . भू . 

लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९ -१५, २०१७/ कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


83 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd October 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961 . 


No. IDC . 2015 /(562)/IND-14.—Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2007 /(809 )/IND - 14 , dated the 6th December 2007 , issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act" ), the 
Government of Maharashtra has appointed the 8th December 2007 to be the date from which 
the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the 
Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as “ the said areas” ), and 
declared those areas as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the said areas in 
village Talegon and Akarale in Dindori Taluka of the Nashik District, are not required for the 
purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) 
of section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby , with effect from the 5th October 2015 declares that the 
provisions of Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said 
areas shall not be the industrial area so declared , except as respects things done or omitted 
to be done before that date . 


Schedule 


Village Talegon , Taluka Dindori , District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 
2 
3 
4 
5 


16 
34 
52/1 
54/2 B 
58/1 B 


2.27 
1.16 
1.38 
1.60 
2.493 


Total .. 


8.903 


Boundaries. 

Gat No. 16 


On the North by 
On the South by 
On the East by 

On the West by 
Gat No. 34 


Village Talegaon Gat No. 21 . 
Village Road . 
Village Talegaon Gat No. 17 and 19 . 
Village Talegaon Gat No. 15 . 


: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Road . 
Village Talegaon Gat No. 40 . 
Village Talegaon Gat No. 33 and 41 . 
Village Talegaon Gat No. 35 . 


: 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९ -१५, २०१७/ कार्तिक १८-२४, शके १ ९ ३९ 


Gat No. 52/1 


.. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.) . 
Village Road and Gavthan . 
Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.). 
Village Road . 


Gat No. 54 / 2 B 


.. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


: 

: 


Village Talegoan Gat No. 47. 
Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.). 
Village Talegaon Gat No. 54 Part Area . 
Village Talegaon Gat No. 54 Part Area . 


Gat No. 58 /1B 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Talegoan Gat No. 58 Part. 
Village Talegaon Gat No. 58 Part. 
Village Talegaon Gat No. 62. 
Village Talegaon Gat No. 55 (MIDC Boundary ). 


: 


Village Akarale, Taluka Dindori , District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


( 1 ) 

1 
2 
3 


( 2 ) 
20 
51 
52 
53 
54 
57 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 
3.73 
1.28 
1.17 
1.04 
4.71 
6.84 


4 
5 
6 


Total . 


18.77 


: 


Boundaries. 

Gat No. 20 , 51, 52, 53 and 54 
On the North by 

Village Akarale Gat No. 43 . 
On the South by 

Village Akarale Gat No. 22 , 19 , 18 , 7 and 6 . 
On the East by 

Village Road. 
On the West by 

Village Akarale Gat No. 38 , 49 , 43 , 47 and 50 . 
Gat No. 57 . 


.. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Akarale Gat No. 56 (Govt ). 
Village Akarale Gat No. 1 and 3 . 
Village Akarale Gat No. 58 . 
Village Akarale Gat No. 55 and Village Road . 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , 


बुधवार , 


ew 


शके १ ९ ३ ९ 


२३८ 


सोमवार , ऑक्टोबर ५ , २०१५ / आश्विन १३ , शके १ ९ ३७ 


. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ 

नोटीस 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 


क्रमांक आयडीसी. २०१५ /( ५६२ )/उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
(१ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी . २००७ / (८०९ )/ उ-१४, दिनांक ६ डिसेंबर २००७ महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९६२ चा महा. तीन ) चे कलम सहा, दिनांक 
८ डिसेंबर २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) 
अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), क्रमांक २, नाशिक यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट- कलम १ नुसार , महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक भूसं -२/मऔविम -२ / २०१४, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग एक 
नाशिक विभागीय पुरवणी, पृष्ठ क्र . १-४ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ ला प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे 
आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ४ नुसार उक्त नोटिशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्वभार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवात्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले 


आहे. 


. 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट- कलम ( ४) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन ही सूचना 
प्रसिद्ध करीत आहे, व उक्त जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यानंतर कलम ३२ च्या पोट - कलम (१) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहीत होती त्या व्यक्तीकडे ती 
त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल. 

अनुसूची 
मौजे तळेगांव , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे . आर) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 
५४/२ अ (पैकी ) 


१ 


१.०० 


एकूण 


१.०० 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 


चतुःसीमा. 

गट नं . ५४/२ अ ( पैकी ) 

उत्तरेस मौजे तळेगाव गट नं . ४७ . 
दक्षिणेस मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी ) व गावरस्ता . 
पूर्वेस मौजे तळेगाव गट नं . ५५, ५६ . 
पश्चिमेस मौजे तळेगाव गट नं . ४८ . 

मौजे आक्राळे , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे. आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


३८/१ पैकी 


१.२६३३ 


२ 


४८ 


०.४३ 


३ 


०.४० 


एकूण 


२.० ९ ३३ 


चतुःसीमा. 

गट नंबर ३८/१ पैकी 


उत्तरेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ३ ९ . 


दक्षिणेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ३८ पैकी . 


पूर्वेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ४३ . 


पश्चिमेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ३७ . 


गट नंबर ४८ 


उत्तरेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ४ ९ . 


दक्षिणेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . २० . 


पूर्वेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ५४. 


पश्चिमेस 


मौजे- आक्राळे गट नं . ४७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लटके , 


वै . 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ९ -१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd October 2015 


NOTICE 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC . 2015 /(562) /IND-14.—Whereas, by Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2007 /(809 )/ IND - 14 , dated the 6th December 2007 , issued 
under sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . 
III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Government of Maharashtra has 
appointed the 8th December 2007, to be the date from which the provisions of Chapter VI of 
the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said 
notification and declared the said area as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the 
said Act; 


And whereas, as per the provisions of the said Act, the Deputy Collector (Land Acquisition ), 
No.2 , Nashik , District Nashik has , by issuing Notice No. 73-2 /F3194-2 / 2088 , dated the 5th 
September 2014 published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , Part I, 
Nashik Divisional Supplement, dated 6th September 2014 , on pages 1-4 , under sub - section ( 1 ) 
of section 32 of the said Act , initiated the process for the acquisition of lands in the said 
industrial area , and as such , the lands mentioned in the said notice have vested absolutely in 
the State Government free from all encumbrances under sub - section ( 4 ) of said section 32 ; 

And whereas, the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended 
hereto (thereinafter referred to as “ the said land ” ) was not taken by or on behalf of the State 
Government and it has appeared to the State Government that the said land is no more 
required for the purposes of the said Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section ( 4 ) of the 
section 32 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby issues this notice and withdraws the said land from acquisition and 
declares that, on the publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette, the 
said land shall re -vest with retrospective effect in the person in whom it is vesting immediately 
before the publication of the notice under sub - section ( 1 ) of said section 32 , subject to such 
encumbrances , if any, as may be subsisting at that time. 

Schedule 
Village Talegaon , Taluka Dindori, District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


54 /2A (Pt.) 


1.00 


Total 


1.00 


Boundaries. 

Gat No. 54 /2A ( Pt.) 


- 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Talegaon Gat No. 47 . 
Village Talegaon Gat No 53 (Govt .) and Village Road . 
Village Talegaon Gat No. 55 and 56 . 
Village Talegaon Gat No. 48 . 


भाग चार - ब -३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , शके १ ९ ३ ९ 


Village Akrale , Taluka Dindori, District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 
( 3 ) 


( 1 ) 


1 
2 
3 


( 2 ) 
38/1 Pt . 

48 
54 


1.2633 
0.43 
0.40 


Total 


2.0933 


Boundaries. 

Gat No. 38/1 Pt. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 

On the West by 
Gat No. 48 . 


Village Akrale Gat No. 39 . 
Village Akrale Gat No. 38 Pt. 
Village Akrale Gat No. 43. 
Village Akrale Gat No. 37 . 


: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Akrale Gat No. 49. 
Village Akrale Gat No. 20 . 
Village Akrale Gat No. 54 . 
Village Akrale Gat No. 47. 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


नोव्हेंबर ९-१५ , २०१७ / कार्तिक १८-२४ , 


शके १ ९ ३ ९ 


१७ 


२३ ९ 


मंगळवार, ऑक्टोबर ६ , २०१५ / आश्विन १४ , शके १ ९ ३७ 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ / ( ५६२ ) /उद्योग-१४. ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००७/ (८०९ )/ उ-१४ , दिनांक ६ डिसेंबर २००७ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. अधि . तीन ) चे कलम 
सहा, दिनांक ८ डिसेंबर २००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम 
२, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), क्रमांक २, नाशिक यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट- कलम १ नुसार, महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक भूसं -२/मऔविम -२ / २०१४ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग एक 
नाशिक विभागीय पुरवणी, पृष्ठ क्र . १-४, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ ला प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे 
आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट-कलम ४ नुसार उक्त नोटीशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्वभार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट- कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्रमांक आयडीसी. २०१५ / (५६२) / उद्योग -१४ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून घेतले आहे 

आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट- कलम (१) ची नोटीस प्रसिद्ध होण्यापूर्वी 
जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्त्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुननिहीत 
झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र 
सरकारचे मत झाले आहे . 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ पोट-कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ पासून रद्द करीत आहे आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या 
औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे तळेगांव, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 

क्षेत्र 

( हे . आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ . ५४/२ अ (पैकी ) १.०० 


अ.क्र . 


गट नंबर 


एकूण 


१.०० 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 
चतुःसीमा. 

गट नं . ५४/२ अ ( पैकी ) 
उत्तरेस 

मौजे तळेगांव गट नं . ४७. 
दक्षिणेस मौजे तळेगांव गट नं . ५३ ( सरकारी ) व गांवरस्ता. 
पुर्वेस मौजे तळेगांव गट नं . ५५, ५६. 
पश्चिमेस मौजे तळेगांव गट नं . ४८ . 
मौजे आक्राळे, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 

क्षेत्र 

( हे . आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


गट नंबर 


१ . 


३८/१ पैकी 


१.२६३३ 


२ . 


४८ 


०.४३ 


३ . 


५४ 


०.४० 


एकूण 


२.० ९ ३३ 


चतुःसीमा. 

गट नंबर ३८/१ पैकी 
उत्तरेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ३ ९ . 
दक्षिणेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ३८ पैकी. 
पुर्वेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ४३. 
पश्चिमेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ३७. 
गट नंबर ४८ 
उत्तरेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ४ ९ . 
दक्षिणेस 

मौजे आक्राळे गट नं . २० . 
पुर्वेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ५४ . 
पश्चिमेस 

मौजे आक्राळे गट नं . ४७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

वै . 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


लटके , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९ -१५, २०१७/ कार्तिक १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th October, 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 


No. IDC . 2015 /(562)/IND-14.—Whereas , by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department , No. IDC . 2007/(809)/ IND - 14 , dated the 6th December 2007 , issued under 
sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 
1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ”), the Government of Maharashtra has appointed 
the 8th December 2007, to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act 
shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and 
declared the said area as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas, as per the provisions of the said Act, the Deputy Collector (Land Acquisition ), 
No. 2, Nashik ,District Nashik has, by issuing notice No. 4-2 /4311144-7 / 8038 , dated the 5th September 
2014 published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , Part I, Nashik Divisional 
Supplement, dated 6th September 2014 , on pages 1-4 , under sub -section ( 1) of section 32 of the 
said Act, initiated the process for the acquisition of lands in the said industrial area , and as such , 
the lands mentioned in the said notice have vested absolutely in the State Government free from 
all encumbrances under sub -section ( 4 ) of said section 32 ; 

And whereas, the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said land” ), was not taken by or on behalf of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land is no more required for the 
purposes of the said Act; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notice , Industries , 
Energy and Labour Department, No. IDC . 2015 /(562)/IND - 14 , dated the 3rd October 2015 , under 
proviso to sub - section (4 ) of the said section 32, issued the notice and withdrawn the said lands 
from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra Government Gazette, 
the said land have been re -vested with retrospective effect in the persons in whom it were vesting 
immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1) of the said section 32 , 
subject to such encumbrances , if any , as may be subsisting at that time ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that , the said lands situated 
in the said industrial areas is not required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government ofMaharashtra hereby , with 
effect from the 6th October 2015 , declares that the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
cease to be in force in the said lands and the said land shall not be the part of the said industrial 
area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that date . 


Schedule 


Village Talegaon , Taluka Dindori, District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


54 / 2A (Pt.) 


1.00 


Total 


1.00 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ९-१५, २०१७ / कार्तिक १८-२४, शके १९ ३९ 


Boundries. 

Gat No. 54 /2A ( Pt.) - 


: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Talegaon Gat No. 47 . 
Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.) and Village Road . 
Village Talegaon Gat No. 55 and 56 . 
Village Talegaon Gat No. 48 . 


.. 


Village Akrale, Taluka Dindori , District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


( 1 ) 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 
1.2633 
0.43 
0.40 


( 2 ) 
38/1 Pt. 

48 
54 


1 
2 
3 


Total 


2.0933 


Boundries. 

Gat No. 38/1 Pt. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 

On the West by 
Gat No. 48 . 


Village Akrale Gat No. 39 . 
Village Akrale Gat No. 38 Pt. 
Village Akrale Gat No. 43 . 
Village Akrale Gat No. 37 . 


: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Akrale Gat No. 49. 
Village Akrale Gat No. 20 . 
Village Akrale Gat No. 54 . 
Village Akrale Gat No. 47. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


